मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद 
न्यायालयासाठी ३ वर्षांकरीता Firewall 
खरेदी करण्याकरिता रु.९२,७८,०९९/- 
इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक-२०२३/प्र.क्र.9७/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ एप्रिल, २०२४. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्टस्‌ प्रकल्प, मुंबई उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई-४०००३२ यांचे पत्र H.Comp./Sec./43/2023, [EAP ०७.१०.२०२३. 

२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक ०३.०१.२०२४. 

3) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्टस्‌ प्रकल्प, मुंबई उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई-४०००३२ यांचे पत्र क्र.90110./8580./०४/२०२४,दिनांक २४.०१.२०२४ व 
त्यासोबतचे मा. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र. Adm./Comp/ ११९१/२०२४, दिनांक ११/०१/२०२४. 

४) दिनांक ०३.०४.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई उच्च न्यायाळयाच्या, औरंगाबाद खंडपीठ येथील संगणक विभागाकरीता विविध 
Leased Line Connectivity चा वापर होत आहे. या अनुषंगाने नेटवर्कच्या सायबर हल्ल्यांपासून 
संगणक सुरक्षित ठेवण्यासाठी ३ वर्षाकरीता Firewall खरेदीच्या खर्चाकरीता प्रशासकीय मान्यता 
व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक १ नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले. 
संदर्भ क्र. २ अन्वये Yaa Specifications WAM Firewall खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास 
कळविण्यात आळे होते. त्यानुसार सदर कार्यालयाने संदर्भ क्र. 3 अन्वये सुधारित 
Specifications WAT! Firewall खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सदर प्रस्तावास 
माहिती तंत्रज्ञान संचाळनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आळे. त्यानुसार विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक ०३.०४.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास मान्यता 
देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयासाठी ३ 
वर्षांकरीता Firewall खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०२३/प्र.क्र.७७/का. ७ 


शासन निर्णय :- 
मुंबई उच्च न्यायाळयाचे खंडपीठ औरंगाबाद न्यायालयाकरीता ३ वर्षांकरीता Firewall 


खरेदी करण्याकरिता रु.९२,७८,०९९/- (अक्षरी ब्याण्णव लक्ष अठ्ठ्याहत्तर हजार नव्याण्णव 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर Firewall सामग्री खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Particulars Price (Approx.) 
Next Generation Firewall with 3 years onsite OEM warranty & Xtream 65,47,996.00 
Protection. (A) 


Installation & System Support charges for 3 years (B) 6,00,000.00 
Sum (C=A+B) | 71,47,996.00 
GST 18% त) | 12.86,639.28 
Total (E=C+D) | 84.34,635.28 
10% Escalation (F) 8,43,463.52 
Grand Total (E+F) | 92,78,098.80 
३. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 


२४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार Gem पोर्टलवरुन शासनाच्या 
विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) 
विधि व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ 
५११६)” या लेखाशिर्षाखालळील “१७ संगणक खर्च” या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
पु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१६११३०५९१०१२ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

GIRISH RAMLING Dx cos cOVENMENT OF MAFARASHTE LAW AND 


2.5.4.20=8a9b5d43113d7 1 fSbfc96922b7f43ac6c284859 1ed3e1f3401 
‘Maharasht 


9d8b33a3cdb267, postalCode=40003. 


, st=I i 
;erialNumber=17189CF8C13CB2294570F54627B6E879FDC09820CC 
BF3380ED23DA0258EA27C8, -GIRISH RAMLING SAGANE 
Date: 2024.04.16 11:46:56 +05'30 
(गि. रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. मा. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०२३/प्र.क्र.9७/का. ७ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला AUT हाऊस, FEA वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 

११. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला SUT हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड,के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 

१२. कार्यासन अधिकारी १३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


